माथाडी हॉस्पिटल (ट्रस्टो ची लाभ सर्व 
माथाडी कामगारांना देणेबाबत तसेच 
हॉस्पिटलच्या कामकाजाबाबत चौकशी 
करण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीस 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. युडब्ल्युए-२०१८/प्र.क्र.८७०/कामगार-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ जानेवारी, २०२२. 


वाचा :- 9) शासन निर्णय क्रमांक : युडब्ल्युए-२०१८/प्र.क्र.८७०/कामगार-५, दि.०३.०१.२०१९. 
२) शासन निर्णय क्रमांक : युडब्ल्युए-२०१८/प्र.क्र.८७०/कामगार-५, दि.२६.०२.२०१९. 
3) शासन निर्णय क्रमांक : युडब्ल्युए-२०१८/प्र.क्र.८७०/कामगार-५, दि.२५.०६.२०१९. 
४) शासन निर्णय क्रमांक : युडब्ल्युए-२०१८/प्र.क्र.८७०/कामगार-५, दि.२५.०६.२०२०. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये माथाडी हॉस्पिटलच्या 
कामकाजात अनियमितता बाबत विधानपरिषद लक्षवेधी सूचना उपस्थित करण्यात आली होती. सदर 
लक्षवेधी सूचना विधानपरिषद सभागृहात चर्चेस घेण्यात आली असता, चर्चेदरम्यान मा.मंत्री (कामगार) 
यांनी माथाडी हॉस्पिटल (ट्रस्ट) च्या कामकाजाबाबत प्रधान सचिव (कामगार) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
समिती गठीत करुन चौकशी करण्यात येईल असे आश्वासन सन्माननीय विधानपरिषद सदस्य यांनी 
विचारलेल्या प्रश्नांवर दिलेले आहे. विधानपरिषद सभागृहात देण्यात आलेल्या आश्वासनानुसार पुढील 
कार्यवाही करण्यासाठी प्रधान सचिव (कामगार) यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भाधीन दि.०३.०१.२०१९ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीने या संदर्भातील अहवाल 
एक महिन्यात सादर करणे आवश्यक होते. दि.०३.०१.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत 
करण्यात आलेल्या समितीसमोर निश्चित करण्यात आलेली कार्यकक्षा व त्यामधील विषयाचे व्यापक 
स्वरूप पाहता, समितीला दि.३१.०७.२०१९ पर्यंत कामकाज पूर्ण करण्याकरीता मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. दि.२५.०६.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर समितीस दि.०१.०८.२०१९ ते 
दि.२६.०२.२०२० व तद्नंतर लगेच दि.२७.०२.२०२० ते दि.३०.०९.२०२० अखेरपर्यंत कामकाज पूर्ण 
करण्याकरीता मुदतवाढ देण्यात आली होती. तद्नंतर उद्भवलेल्या कोवीड-१९ च्या प्रादुर्भावाच्या 
परिस्थितीमुळे समितीची बैठक होवू हकली नाही आणि समितीला अहवाल सादर करणे Bre झालेली 
नाही. समितीच्या दि.१२.०१.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत समितीला कामकाज पूर्ततेसाठी मुदतवाढ 
घेणे आवश्यक असल्याबाबत चर्चा झाली. सदर समितीस चौकशीचे कामकाज पूर्ण करुन अहवाल 
सादर करण्याकरीता मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

माथाडी हॉस्पिटल (ट्रस्टी चे लाभ सर्व माथाडी कामगारांना देणेबाबत तसेच हॉस्पिटलच्या 
कामकाजाबाबत चौकशी करण्यासाठी दि.०३.०१.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव 
(कामगार) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीच्या दि.१२.०१.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत 
घेण्यात आलेला निर्णय विचारात घेवून या प्रकरणी चौकशी करुन अहवाल सादर करण्यासाठी सदर 
समितीला यापुढे सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः युडब्ल्युए-२०१८/प्र.क्र.८७०/कामगार-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२२०१३११७४६०५३५१० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


सिरिया क rape 
LAXAMANRAO ie 
PULKUNDWAR Dea ळी ळक 
(डॉ. श्रीकांत ल. पुलकुंडवार ) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत:- 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव (पत्राने) 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय,मंत्रालय,मुंबई. 
, मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, अ-६, मंत्रालय समोर,नरिमन पॉईट, मुंबई. 
ष्‌. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
द. मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्राळय,मुंबई-४०० ०३२. 
. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय यांचे स्वीय सहाय्यक, मुंबई-४०० ०३२. 

१०. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११. धर्मादाय आयुक्त, जर्नमेंट हाऊस, ३ रा मजला, धर्मादाय आयुक्त, बिल्डींग समोर, 
डॉ.अँनीबेजेंट रोड, वरळी, मुंबई-४०० ०१८. 

१२. कामगार आयुक्त, कामगार भवन, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा, मुंबई. 

१३. सह संचालक, रुग्णालये आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई, आरोग्य भवन, सेंट जॉर्जसेस 
रुग्णालय आवर, पी.डीमोलो रोड, मुंबई-४०० ००१. 

१४. सर्व सह/ उप सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. माहितीव जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. अध्यक्ष किराणा बाजार व दुकाने मंडळ, मध्यवर्ती सुविधा इमारत, ६ वा मजला, फळे व 
भाजीपाला मार्केट, तुर्भे, नवी मुंबई. 

१७. staal, रेल्वे Tou क्लिंअरींग अण्ड फॉरवडींग एस्टाब्लिशमेंटर लेबर बोर्ड, मुंबई ८४ अ भरोच 
सदन, देवजी रतनशी मार्ग, दाणाबंदर, मुंबई-४०० ००९. 

१८. अध्यक्ष, माल वाहतुक कामगार मंडळ, बृहन्मुंबई 102/03, स्टील चेंबर्स, देवजी रतनशी मार्ग, 
मुंबई ४०० ०0९. 

१९. seer, दि क्लिअरींग अँण्ड फॉरवर्डींग असंरक्षित गोंदी कामगार मंडळ, ओ-१, अंबाभवन, 
देवजी रतनशी मार्ग, मस्जिद रेल्वे स्टेशन (पुर्वी, मुंबई-४०० ००९. 

२०. अध्यक्ष, धातू व कागद बाजार आणि दुकाने माथाडी कामगार मंडळ, महाराष्ट्र सहकारी ग्राहक 
भवन, ओसवाल निवास, प्रो.हसनशेख मार्ग, चिंचबंदर, मुंबई-४०० ००९. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः युडब्ल्युए-२०१८/प्र.क्र.८७०/कामगार-५ 


२१. अध्यक्ष, मुंबई भाजीपाला बाजार व असंरक्षित कामगार मंडळ, मध्यवर्ती सुविधा इमारत, 3 रा 
मजला, सेक्टर-१९, फळे व भाजीपाला संकुल, तुर्भे, नवी मुंबई-४०० ७०५. 

२२. उर्वरित अध्यक्ष, सर्व माथाडी मंडळे. 

२३. सर्व अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

२४. निवड नस्ती (कामगार-५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


